भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना धारावी, मुंबई 
शहर येथे भीम थीम पार्क बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सावियो-२०२२/प्र.क्र.४१/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जून, २०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले, २०२१. 
३. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २० जुन,२०२२ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय व पृष्ठांकनान्वये, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत धारावी, मुंबई हहर येथे भीम थीम पार्क बांधण्याबाबतच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास धारावी,मुंबई शहर येथे भीम थीम पार्क 
बांधण्याबाबतच्या रुपये १४.६२ कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास उपरोक्त वाचा क्र. १ व २ मधील तरतुदी तसेच 
पुढील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती : 
|. सदर प्रस्ताव रुपये १५ कोटीपेक्षा कमी किंमतीचा असावा 
॥. सदर प्रस्ताव प्रस्तुत योजनेच्या अटी व शर्ती, तरतुदी, नियम यानुसार असावा. 
lll. सदर प्रस्ताव वित्तीय अधिकार नियमावलीमधील तरतुदीनुसार म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण यांच्या शिफारशीसह असावा. 
IV. सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे परिपत्रक, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९मधील तरतुदीनुसार असावा. 


उपरोक्त अटी व शरर्तीप्रमाणे धारावी, मुंबई शहर येथे भिम थीम पार्क बांधण्याबाबतचा प्रस्तावास 
सद्यस्थितीत १०% निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 
सदर धारावी, मुंबई शहर येथे भीम थीम पार्क मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा खर्च : 


मागणी क्रमांक एन-३ 
मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण, 

(०४ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७, लहान बांधकामे 

२२२५ 7०८५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र.४१/अजाक 


या लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीमधून भागविण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०६२३१६४३०७७१२२ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

५. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई, 

६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

७. अधिक्षक अभियंता (विद्युत), मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

९. कार्यकारी अभियंता, मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

१०. सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण, मुंबई शहर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


